RNI No. MAHBIL/2009/35526 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग चार-क 








वर्ष ७, अंक ७] गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ [पृष्ठे ४ 
[ किंमत : रुपये ६.०० | 








प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्‍त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले (भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक 
नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर) वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्‍त, आयुक्‍त 
(राज्य उत्पादन शुल्क), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व 
निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई यांचे कार्यालय 
रॉयल इन्शुरन्स इमारत, GAT मजला, ज. टा. मार्ग 
चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२०, दिनांक १ मार्च २०२१. 


वाचा.---(१) दि केरोसीन (रेस्ट्रीक्शन ऑन युज अँण्ड फिक्सेशन ऑफ सिलिंग प्राईस) ऑर्डर, १९९३. 
(२) शासन पत्र क्रमांक रॉकेल-२०१८/प्र.क्र. १/ना.पु. २७, दिनांक १४ मे २०१८. 
(३) क्रमांक निशि/केरो/२०२१/१५/आठ/जा. ०९, दिनांक ९ HAART २०२१. 
(४) राज्यस्तरीय समन्बयक, तेल उद्योग यांचा दिनांक ९ मार्च २०२१ रोजी प्राप्त ई-मेल संदेश. 
अधिसूचना 


क्रमांक निशि/केरो/२०२१/५१/आठ/जा. २२.- शासनाने संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई 
यांनी राज्यस्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग यांच्याकडून सुधारित डेपो दर प्राप्त करून घेऊन त्याआधारे केरोसीनचे दर सुधारित करण्याची कार्यवाही 
करावी, असे आदेशित केले आहे; 


ज्याअर्थी, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील एक्स डेपो दरामध्ये दिनांक ९ मार्च २०२१ पासून सुधारणा केलेली असल्याचे राज्यस्तरीय समन्वयक, 
तेल उद्योग, मुंबई यांनी या कार्यालयास संदर्भ क्र. ४ च्या ई-मेल संदेशाद्वारे कळविले आहे ; 


त्याअनुषंगाने सुधारित एक्स-डेपो दराचा TIA सोबत पाठवून सदर सुधारित एक्स-डेपो दराच्या अनुषंगाने सार्बजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत 
वितरित करण्यात येणाऱ्या केरोसीनचा सुधारित कमिशनसह घाऊक ब किरकोळ विक्री दर निश्‍चित करून त्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक 
आहे. 

त्याअथी, वाचा क्र. १ मध्ये नमूद आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार उप नियंत्रक, शिधावाटप (अंमल), मुंबई (मुंबई शहर व 
मुंबई उपनगर) केरोसीनच्या घरगुती वापराचे घाऊक व किरकोळ विक्रीचे दर दिनांक १ मार्च २०२१ पासून पुढील आदेश होईपर्यंत तात्काळ अंमलात 


आणणेकरिता पुढीलप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे :-- 


भाग चार-क--१ (१) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-क, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 








अ. क्र. बाब सध्याचा दर सुधारित दर 
(रुपये प्रति कि. लि.) (रुपये प्रति कि. लि.) 
(१) (२) (३) (४) 

ए एक्स डेपो दर (रुपये प्रति कि. लि.) २८२४१.०० ३१०७३.०० 

बी वस्तू ब सेवा कर (जी.एस.टी.) @ 4% १४१२.०५ १५५३.६५ 

सी घाऊक विक्रेत्यासाठी एकूण खरेदी किंमत (ए--बी) २९६५३.०५ ३२६२६.६५ 

डी () घाऊक विक्रेत्याचे कमिशन १३४१.८८ १३४१.८८ 

(ii) तापमान बदलामुळे येणाऱ्या घटीच्या ब हाताळणूक तुटीच्या प्रतिपूर्तीसाठी ९९,०० 88.00 

असाधारण भत्ता. 

(iii) (A) वाहतूक खर्च २८०.७९ २८०.७९ 

(8) डिझेल व्यतिरिक्त अनुषंगिक बाबींचा खर्च ७०.२० ७०.२० 

(6) डिझेलबरील खर्चात झालेली बाढ ४७.५६ ४७.५६ 

एकूण वाहतूक खर्च (A+B+C) ३९८.५५ ३९८.५५ 

(iv) पथकर (Toll Tax) ७०.०० ७०.०० 

(७) घाऊक वितरकांना पूर्णांकाचा लाभ र्र ९.२४ 

(vi) एकूण किंमत वाढ : [डी (i) + डी Gi) + डी (iz) + डी iv) + डी (०)] १९१२.५७ १९१८.६७ 

इ एकूण किंमत वाढीवर, वस्तू ब सेबा कर (जी.एस.टी.) @ ५% [डी (vi) च्या ५%]. ९५.६३ ९५.९३ 
एफ एकूण [सी--डी (vi) + इ] घाऊक विक्रोचा दर ३१६६१.२५ ३४६४१.२५ 
एफ-१ किरकोळ विक्रेत्यासाठी खरेदी किंमत ३१६६१.२५** ३४६४१.२५** 
(किंमत रुपये (किंमत रुपये 
३०१५३.५७-- २३२९९१.६७-- 
वस्तू ब सेवा कर वस्तू ब सेवा कर 
रुपये १५०७.६८) रुपये १६४९.५८) 
जी किरकोळ विक्रेत्याचे कमिशन (तुटीच्या लाभांसह) ६७५.०० ६७५.०० 
एच किरकोळ विक्रेत्याचे कमिशन (तुटीच्या लाभांसह) वर टक्के वस्तू व सेवा ३३.७५ ३३.७५ 

कर (जी.एस.टी.) (जी च्या ५ टक्के) 

आय किरकोळ विक्रो दर (रुपये प्रति किलो लीटर) ३२३७०.००%* ३५३५०.००१% 
(किंमत रुपये (किंमत रुपये 
३०८२८.५७ ३३६६६.६७ 
बस्तू ब सेवा कर बस्तू ब सेवा कर 
रुपये १५४१.४३) रुपये १६८३.३३) 
जे किरकोळ विक्री दर (रुपये प्रति लीटर) ३२.३७ ३५.३५ 





शासन परिपत्रक क्रमांक अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्रमांक केईआर. १३७६/३७६९/सतरा, दिनांक १७ डिसेंबर १९७६ 


नुसार पूर्णाकाचा लाभ एकाच पातळीवर (घाऊक वितरक) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. 
(मा. नियंत्रक, शिधावाटप ब संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या मान्यतेने). 


लिलाधर दुफारे, 
उप नियंत्रक, 
शिधाबाटप (अंमल), चर्चगेट, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-क, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ ३ 


THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY, APPELLATE SIDE 
NOTIFICATION 


No. PL(APP)/Gr.A/2021/946—1018.—Shri Madhusudan Rajaram Parab, Section Officer at Sr. No. 10 on 
the Select List of Assistant Registrars, working on the establishment of the High Court, Appellate Side, 
Bombay, is hereby promoted and appointed to the post of “Assistant Registrar”, in the Pay Matrix S- 
23 : 67700-208700, on the establishment of the High Court, Appellate Side, Bombay, purely on temporary 
basis, with effect from, 180 March, 2021 or with effect from the date he assumes charge of the post, in the 
resultant vacant post of Assistant Registrar, subject to the result of litigation/representation whether 
pending, if any, or that may be filed in which any appointment, seniority etc., in respect of the posts of 


Assistant Registrar are/would be challenged. 


By order and in the name of the Honourable the Chief Justice. 


High Court of Judicature at, SHIVKUMAR G. DIGE, 


Bombay, 24th February, 2021. Registrar General. 


THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 
APPELLATE SIDE 
NOTIFICATION 
No. PD(P)954/942/2021/998.—It is hereby notified that Smt. Pragati Vikas Bicholkar, 


Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay shall stand retired on superannuation 
with effect from 28th February, 2021 (After Office Hours). 


By order and in the name of the Honourable the Chief Justice, 


High Court, Appellate Side, SHIVKUMAR G. DIGE, 
Bombay, 24th February, 2021. Registrar General. 


डं महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-क, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 
THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 
APPELLATE SIDE 
NOTIFICATION 
No. PD(P)927/2020/900/2021-999.—It is hereby notified that Shri. Vasant Gopal Kondvilkar, 
Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay shall stand retired on superannuation 


with effect from 28th February, 2021 (After Office Hours) after completing the extension period 
of six months w.e.f. Ist September, 2020 to 28th February, 2021. 


By order and in the name of the Honourable the Chief Justice, 


High Court, Appellate side, SHIVKUMAR G. DIGE, 
Bombay, 24th February, 2021. Registrar General. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


